राजपत्रित गट-ब 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय व विनंती 
बदल्यांबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


ग्रंथालय संचालनालयाच्या 


शासन आदेशा क्र.मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.9७१/२०२०सारि-५ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २० ऑक्टोंबर, २०२०. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने ग्रंथलाय 


संचालनालयांतर्गत wets विवरणपत्रात नमुद अधिका-यांची प्रशासकीय/विनंती बदलीने पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्याचे पदनाम व कार्यालय 


बदली नंतरचे पदनाम व 
कार्यालय 


शेरा 


Es 


२ 


३ 


1४ 


५ 


axe) 


श्री.सं.शा. मस्के 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, धुळे 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, बीड. 


प्रशासकीय 


A) 


श्री.स.बा.हजारे 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, जालना 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, सिंधुदुर्ग. 


प्रशासकीय 


AN 


श्री.का.का.काकड 


ग्रंथपाल गट-ब, 
मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई 


राज्य 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई शहर. 


प्रशासकीय 


श्री. अ.द.येवले 


सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 


ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, रत्नागिरी. 


प्रशासकीय 


(> 
ae 


श्री.ज.सु. पाटील 


सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 


सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक 
कार्यालय, अमरावती 


जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालय, धुळे. 


विनंती 


२. 


उपरोक्त पैकी फक्त प्रशासकीय बदल्या झालेल्या अधिका-यांना शासन नियमानुसार पदग्रहन 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
सदर अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी अनाधिकृत रजेवर 


३. 


जावू नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाचे आवेदन सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस 


पात्र ठरतील यांची संबंधीतानी नोंद घ्यावी. 


अंतर्गत 
संवर्गातील 


शासन SRST क्रमांकः मराग्रं-२०२०/प्र.क्र.9१/२०२०साशि-५ 


४. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर 
अधिका-याना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ GUTH करावे. बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील याची खातरजमा करावी. याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०१०२०११५३४६४३०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. वरिल Sar तात्काळ आमंलात येतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
DI ‘Government Of Maharashtra, ou=HIGHER AND TECHNICAL 


AJIT MADHUKARRAO steerer 


१ 332, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=880d: '55bcb4455fa360baaa8797820b6265d75275a7 2fofa 
31977bfeff4c9, 
serial 


B AW | S KA R INumber=99eb928028df7 1 ebdfcd2898e209d499 192ad3899261fea 
d42f7d38a3141ab69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


Date: 2020.10.20 11:57:11 +05'30' 


(अ.म.बाविस्कर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य आधिकारी, मंत्रालय मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
५. मा. अ. मु.स. (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय मुंबई 
६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. संबंधित अधिकारी (ग्रंथालय संचालनालयामर्फ़त) 
८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञयता) महाराष्ट्र राज्य , मंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, जालना, सिंधुदुर्ग, मुंबई. मुंबई Wer, अमरावती, धुळे, रत्नागिरी. 
१०. निवड नस्ती, (साशि ५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


